विधि व न्याय विभाग, नागपूर या 
कार्यालयासाठी रु. २,०००/- स्थायी 
अग्रीमाची रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-२०२२/प्र.क्र. १७८/का.२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १८ ऑगस्ट, २०२२. 


संदर्भ : १ झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७/०४/२०१५. 
२) कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, नागपूर कार्यालय यांचे पत्र क्र. 
इएसटी-१११५/प्र.क्र.२८/२०१५/७२५, दिनांक १३/०७/२०२२. 


प्रस्तावना : 


संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये कक्ष अधिकारी, विधि व न्याय विभाग, नागपूर कार्यालय, 
नागपूर यांनी सदर कार्यालयासाठी स्थायी अग्नीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासन सादर केला होता. संदर्भ क्र. १ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार विधि व 
न्याय विभाग, नागपूर कार्यालयासाठी रु. २,०००/- स्थायी अग्रीमाची रक्‍कम मंजूर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विधि व न्याय विभागाच्या नागपूर कार्यालयाच्या सर्व प्रकारच्या आकस्मिक व किरकोळ 
खर्चाची पूर्तता / तरतूद करण्यासाठी सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर यांना 
रु. २,०००/- इतका स्थायी अग्रीम वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार व त्यामध्ये Stet 
केलेल्या वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-१, उप विभाग-२ मधील अ.क्र 
१२ नियम क्र. ५६ अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८१८१२५०२४३११२ 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AKUSING ७५१५-८७ 


rashtra, 
4,20=e13ac5693b98e2e58f350e4b67 cOd9bd92 1a3feaf4f3c78ecO8eca00 
27569af2, pseudonym=2EF9C763BABA14786D61CC6E4C8351F22B3DB4D6, 


serialNumber=EB2BD0E957284EC28B5B78A29773C41DB3573D2A35937C3 
11BE82E541A9799CC, cn=AKUSING NARSHI VASAVE 
Date: 2022.08.18 12:53:48 +05'30' 
a. न. वसावे 
(आ.न. वसार्वे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र. १७८/का.२, 


२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर. 

६. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (का. व्यय-५/विनियम), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी, कार्यासन-२३/२४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
. निवडनस्ती. 


CC AN 


(0 ७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


